कोविड-१९ उपाययोजनांतर्गत चाचणी 
किटसची खरेदी हाफकिन 
महामंडळाकडून करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत- शुद्धीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः कोविड-२०२१/प्र.क्र.१७७/प्रशासन-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई 
तारीख: ३०मार्च २०२२. 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दि. 
१७.०४.२०१५ 
२) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांकः संकिर्ण- 
२०१४/प्र.क्र.१७८/प्रशासन-२, दि. ०६.०२.२०१५ 
३) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.संवैशिवसं/झाईच्या स्वाक्षरीची प्र/औखक/५७३/२०२२, दि. २४.०३.२०२२. 
४) शासन निर्णय समक्रमांकः दिनांक ०९.०८.२०२१. 
शासन शुद्धीपत्रक:- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ४ मधील “ 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दि. १७.०४.२०१५ अन्वये 
तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग-२, अनुक्रमांक-३, नियम क्र. ७ 
अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये सदर झासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येईल. 
ऐवजी 


‘area निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक संकिर्ण- 
२०१४/प्र.क्र.१७८/प्रशासन-२, दि. ०६.०२.२०१५ सोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये नमुद वित्तीय 
अधिकार नियमपुस्तिका भाग-१, उप विभाग-२, अनुक्रमांक-४५, नियम क्रमांक-१६९ अनुसार 
प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये सदर शासन निर्गमित करण्यात येईल.” असे 
वाचावे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः कोविड-२०२१/प्र.क्र.१७७/प्रशासन-२, दि. ३०मार्च २०२२ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३०१२१००४०७१३ असा 
आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MAHADEO = 


6:17:59 +05'30' 


(महादेव जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) ८, महाराष्ट्र, मुंबई. 

२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

३. व्यवस्थापकिन संचालक, मे. हाफकिन महामंडळ, मुंबई. 

४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

६. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. सर्व अधिष्ठाता/अधिक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय 
८. निवडनस्ती (प्रशा-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


